जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 
इमारतीच्या फर्निचर कामास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- बीएलडी २०२२/प्र.क्र.१२८/ ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ:- 9) उपायुक्त (सा.प्र) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपर विभाग,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.साप्रशा/कार्या-३(३)/कावि-२७५/२०२२, दि. २३/०८/२०२२. 
२) पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.,१, 
दि. १०/१/२०१४ 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १ येथील पत्रान्वये वर्धा येथील नविन बांधकाम करण्यात आलेल्या 
जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीस फर्निचर पुरविण्याबाबत रु. ९१८.३९ लक्ष किंमतीचे अंदाजपत्रक 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केले होते. 
२. सदर अंदाजपत्रक सहायक अभियंता श्रेणी-१, सा.बां. उपविभाग, वर्धा यांनी तयार केळे असून 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, वर्धा यांनी तपासले आहे. तर अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ,चंद्रपूर व 
मुख्य अभियंता सा.बा.वि. मंडळ यांनी स्वाक्षांकित केले आहे. 
३. सदर अंदाजपत्रकतील तरतुदी सन २०२१-२२ च्या राज्य दरसूचीवर आधिरित आहे. 


शासन निर्णय :- 

जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा या इमारतीच्या फर्निचर कामास सोबतच्या सहपत्र -अ* अनुसार रु. 
९१८.३९ लक्ष (रुपये नऊ कोटी अठरा लक्ष एकोणचाळीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
खालील अटींच्या अधीन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


अटी व शर्ती- 
१) सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी sepals खातरजमा 
करण्यात यावी. 
२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 
3) तांत्रिक मंजूरी देतांना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक २०१७/ 
प्र.क्र.११/ नियोजन-३, दि. ११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
४ प्रस्तावातील Gah संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि. २४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गिमित केलेल्या सूचना 
विचारात घ्याव्यात. 
५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क., 
दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
६) स्थापत्य कामाच्या काळावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 
७) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएलडी २०२२/प्र.क्र.१२८/ ई-८ 


८) विषयांकित कामांकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


सदर इमारत बांधकामासाठी येणारा खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्रमांक एच-८ yous -सार्वजनिक 
बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१ कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (०७) जिल्हा प्रशासन (योजनांतर्गत) 
५३, मोठी बांधकामे (019)(09) मोठी बांधकामे (४०५९ ०७९९) (०७)(०२) आस्थापना खर्च (४०५९ ०८०५) (019)(03) 
हत्यारे व संयंत्र यांचा खर्च (४०५९ ०८१४” या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय 
अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.-३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७/०४/२०१५ मधील भाग- पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ नियम क्र. १३४ अन्वये 
प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०१०४१५११३१६२१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Dr.SHWETA 


SAWDEKAR BAIG 
( डॉ. श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग,नागपूर. 
२. जिल्हाधिकारी, वर्धा 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, . 
५. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, वर्धा. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा-वर्धा. 
७. सह सचिव/ उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सह सचिव/ उप सचिव, नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-९), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


